ग्रामीण रुग्णालय, दोडी(बु) ता.सिन्नर जि. 
नाशिक येथील अधिकारी व कर्मचारी 
निवासस्थान बांधकामाच्या अंदाजपत्रक व 
आराखडयांना प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२४/प्र.क्र.२५०/ आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ११ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा : 

सहसंचालक आरोग्य सेवा, रुग्णालये राज्यस्तर मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : आआसे/कक्ष-३ 

/टे.६/ग्रारुदोडीनिवासस्थानबांधकाम/१२९३५-३६/२४, दिनांक १२/०५/२०२४. 
प्रस्तावना : 

ग्रामीण रुग्णालय, दोडी (बु ता.सिन्नर जि. नाशिक येथील अधिकारी व कर्मचारी निवासस्थान 
बांधकामांचे रु.१३५८.०५ लक्ष इतक्या रक्‍कमचे अंदाजपत्रक व आराखड्यांना प्रशासकीय मान्यता 
देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय : 

ग्रामीण रुग्णालय, दोडी (बु) ता.सिन्नर जि. नाशिक येथील अधिकारी व कर्मचारी निवासस्थान 
बांधकामांचे अंदाजपत्रक सन २०२२-२३ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदर अंदाजपत्रक कार्यकारी 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक यांनी तयार केले आहेत. तसेच अधिक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक; मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक 
व जिल्हा शल्य चिकित्सक, नाशिक यांनी प्रमाणित केले आहे. सदर अंदाजपत्रकामध्ये आकस्मिक खर्च 
२ टक्के, जीएसटी १८ टक्के, विम्यासाठी १ टक्का व भाववाढ ५ टक्के इ. ची तरतूद केली असून 
त्यानुसार एकूण रु.१३५८.०५ लक्ष इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना सोबत जोडण्यात 
आलेल्या Recapitulation sheet प्रमाणे खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


2. अटी व शर्ती :- 
१) इमारतीचे आराखडे हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग/झासकीय इमारतीच्या अनुज्ञेय मानकास 
अनुसरुन असण्याची खातरजमा करावी. SAT नकाशांना व वास्तुमांडणी आराखडयास 
शासनाचे वास्तुशास्त्रज्ञ यांची मान्यता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२४/प्र.क्र.२५०/आरोग्य 3 


२) इमारत बांधकाम करण्यापूर्वी विदयुतीकरणाच्या कामासाठी मुख्य अभियंता (विदयुत) व 
स्थापत्यांच्या कामासाठी मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांची तांत्रिक मंजुर घेण्यात यावी. 

३) कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी सदर कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

४) बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन 
देण्याच्या अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

५) सदर कामाची ई-निविदा करतांना कामाचे तुकडे न करता एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 

६) कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची खात्री 
संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

७) क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाच्या 
किंमतीमध्ये अनावश्‍यक वाढ करण्यात येवू नये. 

८) सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- क्षेत्राच्या 
सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. 

९) स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच 
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 
१०प्रत्क्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

११)रुग्णालयाचे नकाशे तपासून AGRA रुग्णालयासाठी आवश्‍यक ऑक्सिजन पाईपलाईन, 
एअर HSA जागा व त्यांच्या duct चे नियोजन, दिव्यांगांकरीता करावयाच्या 
सोयीसुविधा, त्या व्यक्तींसाठी रुग्णालयात करावयाचे पथ-वे इ. तसेच याबाबतची 
Functionality विचारात घेवून रुग्णालयाचे नकाशे सुधारीत करण्यात यावेत. तसेच 
रुग्णालय डिझायनिंग मधील तज्ञ व्यक्‍ती व रुग्णालयाशी संबंधित डॉक्टर व कर्मचारी 
यांचेशी चर्चा करुन त्यानुसार रुग्णालयाचे नकाशे सुधारित करण्यात यावेत. 

१२)केंद्र शासनाकडून निर्गमित IPHS च्या २०२२ च्या मार्गदर्शक सुनचांनुसार अंदाजपत्रकामध्ये 
सुधारणा समाविष्ट करुन प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीच्या मर्यादेत राहून इमारतीचे 
बांधकाम करण्यात यावे. 

१३) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ व शासकीय इमारती यांच्या अनुज्ञेय 
मानकाप्रमाणे असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 

१४)क्षेत्रियस्तरावर सदर बांधकामाचा संबंधित उपसंचालक आरोग्य सेवा व जिल्हा शल्य 
चिकित्सक यांनी वेळोवेळी आढावा घ्यावा. 

१५)सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.बीडीजी२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


DIRT FUT क्रमांकः प्रशामा २०२४/प्र.क्र.२५०/आरोग्य 3 


१६)नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुनच सदर 
कामाच्या निविदा सुचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 
३. उपरोक्‍क्त१त ते १६ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यकारी 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहील. 


४. सदर बांधकामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच-८, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा (वैद्यकिय सहाय),११०- 
रुग्णालये व दवाखाने, ०४- सार्वजनिक आरोग्य, १०४- सामुहिक आरोग्य केंद्र, (00)(09) मोठी 
बांधकामे (४२१० ०३९१), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात येईल. 

५. ग्रामीण रुग्णालय दोडी (बु ता. सिन्नर जि. नाशिक येथील अधिकारी व कर्मचारी निवासस्थान 
बांधकामासाठी लागणाऱ्या रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, 
मुंबई यांनी त्वरीत शासनास सादर करावा. 


६. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 
मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ येथील परिच्छेद क्र.१३४(१) अनुसार तसेच 
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम,भाग-२, दि.२०.०९.२०१९ मधील 
भाग-१ उपविभाग-पाच, परिच्छेद क्र. १३४(१), १३४(२) आणि १३४(३) नुसार प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०९१०१०५८४२२९१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


S h ivd a S Digitally signed by Shivdas 
Mahadeo Dhule 
DN: cn=Shivdas Mahadeo Dhule, 


Mahadeo ८००. 


email=shivdas.dhule@nic.in, 


c=US 
D h U le Date: 2024.09.11 12:00:41 +05'30' 
(BT. A. धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/2 (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा, आयुक्तालय, मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, नाशिक. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२४/प्र.क्र.२५०/आरोग्य 3 


४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,नाशिक. 

५. संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 
सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालय राज्यस्तर), मुंबई. 
उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नाशिक. 

८. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय,नाशिक. 

९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. नाशिक. 

११. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 

१२. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


TAG ARYot FAT, ATIIA TOSI GAMA 2019S. 240/%-> 111 
F WORK :- 
of Residential Quarters For Class I,II,11I], [V Employees in Premises of Rural 


Hospital at Tal. Sinnar Dist. Nashik. 


र RECAPITULATION SHEET 
j 
; Unit Rate Norms Rs. Per 
phe I 
ee 7 ee 
Construction of Calss 1 -RCC Structure, 
षि Brickwork, Plaster, Painting, Grills etc. | oF Um 
[Ground Floor*Parking कळवा 
First Floor ea 
जल Ten pees कळक र्‌ 88,79,772.40 
र Construction of Calss गा “RCC Structure, Be a 
all Brickwork, Plaster, Painting, Grills etc. 
[Ground Floor पळून 
छक्का SSCS Sg | 
eh a 
Construction of Calss Ii “RCC Structure, ||| 
Brickwork, Plaster, Painting, Grills etc. 
[ [Ground Floor S*dYC BSP 
कशा SSS 806.91 Sg | 
[ [Second Floor ——SSSSCS~*wd COTS | 
शिवशक SS~*d C0 Se | 
मिला ie Ree © 3,57,25,176.74 
Construction of Calss IV “RCC Structure, शशश कश ee 
Brickwork, Plaster, Painting, Grills etc. 
| [Ground Floor | 2928वण | र्र 51,74,433.35 
[First Floor SS——*d «Ci 039g 
© [F JSecond Floor i031 Sg 
oj 2 ey ण ₹_____2,24,92,995.93 
eee ee 


Sub Total 
(L)=(i+ii+iii+iv+v) 


Total B.U.A. 


aa: 


Solar Water Heater 


Transformer MSEDCL Charges 


2665.66 Sq Mt 7,88,19,788.58 


5,00,000.00 
39,40,989.43 
39,40,989.43 
47,29,187.31 
10,00,000.00 
15,00,000.00 
9,44,30,954.75 


Aw 


~~ ~— 


२“ 
लश 


~~ 
2/2 
०: | 9: 


~ 
~~ 
a 


Z \Aai\CW\2022-23\P M.A\Block Estimate\Staff_quarters_Class__Sinnar TILIA 


Cost (Rs.) 


F BSR. RS 


ma an, ae भन ७--€----र८“> ॥ ४) 
EX Providing Gardening & Landscaping a 
Soil Investigations and Detail Land Survey Ps a, १ 
= EAN ees ee 


6 FO -00 
Demolition of Existing Building LS ae z 4,00,000.00 
re re | 


Unit Rate Norms Rs. Per 
(Sq.M./ Metre / 
Lumpsump etc.) 


zz ss यी 
b) र्‌ 40,85,277.64 
C) Optional Items 732,/6 994.| 


ay Under Ground Water Tank LumpSump 


शिका 
5 | Water main Storage and Pump House, LumpSump es z 4.00,000.00 
Borewell 


Provisions a 


Add for Labour Insurance on (a) 
Add For-Price Escalation on (P) 


Total र्‌ 4:94,02,898 


J 


4 


Total Project Cost 


_ Nashik ही 
"--८2५७॥५ 0 ??90 
नय. Engineer Cc ह gineer 

P.W. Circle P. W. Region 
Nashik Nashik 


iY 
Q-SQtule 


SIVIL SURGEON, NASHIK pute 


व्मजारोग्य sere. 
नंडळ Flys, 


G:\Aai\CW\2022-23\P.M.A\Block Estimate\Staff_quarters_Class_Sinnar_l,I,lII,IV 


